“हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० 
युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत- सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.६२ (भाग-१)/टेक्स-३ 
नविन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दिनांक ०२.०६.२०२३. (परिच्छेद क्रमांक ७.४) 
२) शासन निर्णय,सहकार,पणन व gale विभाग क्र.हातमाग-२०२३/प्र.क्र.६२/टेक्स-३, दिनांक 
१०.११.२०२३ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना : 
राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व वस्त्रो्योगाला आवड्यक त्या उपाययोजनांना हातभार 

लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 
जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणातील परिच्छेद क्रमांक ७.४ मध्ये नमूद हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० 
युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत दिनांक १०.११.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. 

सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज 
देण्याबाबत या योजने अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
राज्यातील हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत या 
योजनेकरीता वित्त विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधी रू. ३,५०,०९,०००/- (अक्षरी- तीन 
कोटी पन्नास लाख नऊ हजार फक्त) च्या ७० टक्के म्हणजे रू.२,४५,०६,३००/- (अक्षरी- दोन कोटी पंचेचाळीस 
लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी उपलब्ध केला आहे. 
सदर निधी उपलब्धतेनुसार “मागणी क्रमांक व्ही-२ , लेखाशिर्ष- २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० 
संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था,३३ अर्थसहाय्य ,(०३) (०५) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग 
धोरण २०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज योजना (२८५१ 
७४३६), ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली रू.२,४५,०६,३००/- (अक्षरी- दोन कोटी पंचेचाळीस लाख सहा हजार 
तीनशे फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधीतून वितरीत करून खर्च करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर योजने अंतर्गत या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला रू.२,४५,०६,३००/- (अक्षरी- 
दोन कोटी पंचेचाळीस SR सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहायक संचालक (लेखा), 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.६२ (भाग-१)/टेक्स-३ 


TAIT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
असून आयुक्त(वस््रोद्योग), TAIT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर रक्कमज्या प्रयोजनासाठी वितरीत करण्यात येत आहे,त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावी. 
४. या योजनेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत डिसेंबर पुरवणी मागणीद्वारे रू. ३,५०,०९,०००/- (अक्षरी- तीन कोटी पन्नास 
लाख नऊ हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक १२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीपैकी wo टक्केच्या मर्यादेत म्हणजेच रू. 
३,५०,०९,०००/- (अक्षरी- तीन कोटी पन्नास लाख नऊ हजार फक्त) पैकी रू.२,४५,०६,३००/- (अक्षरी- दोन कोटी 
पंचेचाळीस लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास उपलब्ध राहील. 
५. या योजनेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
६. वैयक्तिक लाभार्थ्यांची देयके आहरित करताना लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करून योग्य त्या तपशीलासह 
देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येवू नयेत. शक्यतो अशा 
लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक सुध्दा नमूद करावे. 
0. सदर योजनेअंतर्गत रक्‍कम विभागाकडून महावितरण कंपनीला त्यांनी दिलेल्या खात्यावर आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग) यांचे मार्फत २॥'७५/धनादेशाद्वारे वर्ग करण्यात येईल. याकरिता आयुक्‍त वस्त्रोद्योग यांनी उचित 
कार्यवाही करावी. 
ह सदर योजनेकरीता " मागणी क्रमांक व्ही-२ , लेखाशिर्ष- २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था,३३ अर्थसहाय्य ,(०३) (०५) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज योजना (२८५१ ७४३६), ३३ 
अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येणा-या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
९. आयुक्‍त (TAN TANT आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य ,जागपूर यांनी सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र 
शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 
१०. या योजनेचा निधी खर्च करताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेत नमूद वित्तीय अधिकारांचे पालन 
करण्यात यावे.तसेच यासंबंधी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व नियमांचे पालन कटाक्षाने करावे. 
११. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग/अनौ.संदर्भ क्रमांक 
१२२/२०२४/व्यय-२, दिनांक ०९.०२.२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२६१३०१५२९६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1c867 
5a13147d142a80, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KO C H A R E KA R serialNumber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 15CCS5BFBE5SS 
4420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


Date: 2024.02.26 13:11:38 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. मंत्रालय, मुंबई ३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.६२ (भाग-१)/टेक्स-३ 


3. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह,विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२३२ 

४. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 32 

५. मा. मंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


७. सचिव (वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), TAM आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ,नागपूर 

१२. अध्यक्ष तथा संचालक महावितरण कंपनी,मुंबई 

१३. कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ (महाटेक्स),मुंबई 
१४. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. नियोजन विभाग (कार्यासन -१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१८. प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), मुंबई/नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर/सोलापूर. 
१९. निवड नस्ती ( टेक्स-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


